मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक 
स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील 
शिफारशींवर कार्यवाही करण्याकरिता गठीत 
करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला 
सहाय्य करण्याकरिता fears सल्लागार समितीची 
स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी १११२/प्र.क्र.६२८/का.१६-ब(ए) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी १११२/प्र.क्र.५१९२/१६-ब(ए), 
दि. ४ ऑक्टोबर २०२२ 


प्रस्तावना: 

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक 
स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत सादर अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या 
वैधानिक कार्यवाहीसाठी दि. ४ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उपसमिती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने दि. ११.१०.२०२२ च्या बैठकीत मंत्रिमंडळ 
उपसमितीला सहाय्य करण्यासाठी विशेष सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय : 

मराठा समाज आरक्षण व सुविधांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ 
उपसमितीला सहाय्य करण्याकरिता खालील प्रमाणे fears सल्लागार समिती स्थापन करण्यात 
येत आहे. 


za श्री. प्रवीण दरेकर, वि.प.स. सल्लागार सदस्य 
२ श्री. भरत गोगावले, वि.स.स. सल्लागार सदस्य 
3 श्री. योगेश कदम, वि.स.स. सल्लागार सदस्य 
४ श्री. नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील | सल्लागार सदस्य 


आर्थिक मागास विकास महामंडळ 


२. सदर समितीला मराठा समाजाच्या मागण्या व त्यानुषंगाने उपाययोजना / सुविधा 
देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीला सहाय्य करण्याचे अधिकार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी १११२/प्र.क्र.६२८/का.१६-ब(ए) 


3. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१२०५१६५५०३९८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARCHANA J mc 
TAMORE eat 090 
(अर्चना तामोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) राज्यपाल यांचे सचिव 


AD 


) 

) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 

) उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


o~ 


4 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 

सर्व विधान परिषद सदस्य / विधान सभा सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


an 


N ८. 


vo 


१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
११) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधान सभा) 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी 
१४) ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
१६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१७) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१९) सचिव, महाराष्ट्र लाकसेवा आयोग, मुंबई 

२०) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 

29) सचिव, राज्य माहिती आयोग 

२२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रायल, मुंबई 
२३) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकी संचालक 

२४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


